प्रशासकीय मान्यता 

सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक 
योजनांतर्गत मंजूर अनुदानातून संस्थेकरिता 
यंत्रसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 


शासकीय आयुर्वेद रुग्णालय,नागपूर. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय क्र.आयुष-२०१९/प्र.क्र.१३८/१९/आयु-२ 
गो.ते.रुग्णालय आवार, ९ वा मजला, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : १२ डिसेंबर, २०१९ 


वाचा: १) शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ 

भाग-॥॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१/१२/२०१६. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६/०७/२०१७. 

३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक ०७/०३/२०१८. 

४) संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.आसंमुं/छाआरुना/ 
जिवायो/खरेदी/प्रमा/२०१९/आयु-४(२)/१५५५६, दिनांक २६/०९/२०१९. 

५) जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 
यांचे पत्र क्र.जिनिस/जिवायो/का-७/१८२२/२०१९, दिनांक १९/०९/२०१९. 


प्रस्तावना :- 


आयुष संचालनालय, मुंबई अंतर्गत शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर या 


संस्थेस सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीमार्फत जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत 


यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करण्यासाठी रुपये २.२० कोटी इतका नियतव्यय मंजूर व 


अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला आहे. सदर नियतव्यय मधून आयुष संचालनालयाने अ.क्र.४ अन्वये 


प्रस्तावित केल्यानुसार शासकीय आयुर्वेद रुग्णालय, नागपूर या संस्थेस सन २०१९-२० या अर्थिक 


वर्षात जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः आयुष-२०१९/प्र.क्र.१३८/१९/आयु-२ 


शासन निर्णय :- 


शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर या संस्थेस सन २०१९-२० या आर्थिक 


वर्षात जिल्हा नियोजन समितीमार्फत जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यासाठी रुपये 


२.२० कोटी इतका नियतव्यय मंजूर केला आहे. सदर अनुदानामधून एकूण रुपये २,१०,२२,५९७/- 


(अक्षरी रुपये दोन कोटी दहा लाख बावीस हजार पाचशे सत्याण्णव फक्‍त ) इतक्या रकमेची खालील 


तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या शासननिर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन 


राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ. क्र. | यंत्रसामुग्रीचे नांव a as es एकूण किंमत 
नग संख्या | किंमत 

co Abbe's Refractometer 4 12000 48000 
२ Advaced Adult CPR Training manikin 1 149000 149000 
3 All in one for OPD and IPD 40 61667 2466680 
tof Anaesthesia Workstation 1 115000 115000 
4 Autoclave drum 20 3199 63980 
& Autoclave intsrument 2 175000 350000 
9 B.P.Appratus 40 2759 110360 

Bench 10 5250 52500 
९ Binacular Microscope 20 67500 1350000 
fqo | ० Book Shelf 2 11800 23600 
pea =] १ Borisil Beaker 30 1975 59250 
१२ Borosil Measuring cylinder 10 867 8670 
१२ Boyel’s apparatus 1 78000 78000 
१8 Cardiac Monitor 3 91000 273000 
94 Cautery Machine 2 48700 97400 
१६ Centrifuge machine 1 50000 50000 
१७ Clinical thermometer 25 140 3500 
१८ Conical Flask 20 369 7380 
१९ CPR Model 1 45500 45500 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयुष-२०१९/प्र.क्र.१३८/१९/आयु-२ 


अ. क्र. | यंत्रसामुग्रीचे नांव आव li =| एकूण किंमत 
नग संख्या | किंमत 
२० Crash cart 3 48000 144000 
२१ Cupboard 22 12499 274978 
२२ Dehumidifier 1 40000 40000 
23 Deccicator with plate 5 24000 120000 
२४ Digital Hot air oven 1 50000 50000 
24 Direct Ophthalmoscope 1 19,980 19980 
२६ E.C.G Machine 4 52000 208000 
२७ Electric Head Lamp 2 8800 17600 
२८ Electric water bath 2 30000 60000 
२९ Emergency light 2 1540 3080 
30 ESR Analyzer 1 235000 235000 
२१ Examination Couch 2 35000 70000 
२२ Faetal Doppler 10 4700 47000 
33 Food Traolly kitchen 3 20000 60000 
38 Foot Step 10 2525 25250 
34 Fowler Bed ps 21500 43000 
३६ Fumigater/fogger machine 4 9980 39920 
39 Generater 1 2104697 2104697 
२८ Glaucometer 10 2400 24000 
38 Gynaec OT Table 1 298000 298000 
४० Hand Refractometer 5 3850 19250 
४१ HB Electrophoressis 1 203100 203100 
४२ Human Body Torso Model 1 27000 27000 
४३ व O.T.Table with lithotomy 1 125000 125000 
1: I.V.Stand 20 4250 85000 
oY Illuminated Trial Set (Lens box) 2 16500 33000 
४६ Indirect Ophthalmoscope 1 35000 35000 
39 Induction Stove 5 3145 15725 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयुष-२०१९/प्र.क्र.१३८/१९/आयु-२ 


अ. क्र. | यंत्रसामुग्रीचे नांव ५५७४ ae ue एकूण किंमत 
नग संख्या | किंमत 
oc Infantometer 2 2,962 5924 
४९ Infusion pump syringe 1 45,000 45000 
Yo Instrument 'S Museum 1 25000 25000 
५१ Instrument tray 10 949 9490 
4 Instrument trolly 4 26900 107600 
43 Knee Hammer 10 360 3600 
Ys Laryngoscope 1 6100 6100 
कि Lasor printer 20 11989 239780 
५६ LCD Projector with screen 3 85000 255000 
49 LED Lamp 3 45000 135000 
14 Mayo’s Trolley Double Bar 2 23688 47376 
५९ ae Microsope with oil immersion 18 18000 324000 
६० Muffle Furnace 1 48675 48675 
६१ Nasal Speculum 10 1250 12500 
G2 Nebulizer 2 2699 5398 
&3 Needle cutter 10 3399 33990 
G8 Needle holders 10 690 6900 
&Y NST Machine 1 72600 72600 
&& O.T. Liht Movable stand 1 95000 95000 
६७ Otoscope 2 25950 51900 
&¢ Oxygen cylinder 5 17998 89990 
६९ Oxygen cylinder trolly 5 7998 39990 
७० Pedriatic sthethoscope 3 1100 3300 
७१ Phototherapy unit 1 98,000 98000 
७२ Pulse Oxymeter fi 90000 630000 
93 Refrigerator | 6 | 20000 120000 
७४ Respirometer 2 440 880 
4 Revolving Stool 180 3850 693000 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयुष-२०१९/प्र.क्र.१३८/१९/आयु-२ 


अ. क्र. | यंत्रसामुग्रीचे नांव ere ति =| एकूण किंमत 
नग संख्या | किंमत 
७६ Room temparature recording thermometer 10 3495 34950 
(9७ RVG X-Ray machine 1 189783 189783 
७८ Sahli's Heamoglobinometer 40 2049 81960 
७९ Schiotz Tonometer 2 1749 3498 
८० Fowler Bed (Semi) 35 12000 420000 
Gi Showcase टे 18000 36000 
८२ Silica Crusible with lid 5 260 1300 
८२ Sim,S Speculum-Single ended 10 350 3500 
८४ Sim’s speculam - double ended 10 350 3500 
८५ Simple Surgical Scissor 10 300 3000 
८६ Slit lamp 1 549000 549000 
८७ Sound system 1 16649 16649 
८८ Soxhlet Extraction apparatus 1 21740 21740 
८९ Spirometey 1 119300 119300 
So Sponge Holding Forcep 10 839 8390 
९१ Steel tray cover 30 1500 45000 
82 Stethoscope 25 450 11250 
83 Suction machine 2 8400 16800 
88 Surgical Suturing and Bandeging simulator i 125000 125000 
रद Surgical Trolley 2 8990 17980 
९६ Tablet Hardness Tester 10 2699 26990 
९७ Thermometer digital 12 148 1776 
BS TLC Plate Box 2 5190 10380 
९९ Transparent glass almira 1 13488 13488 
१०० | Type E Dental chair with accessories 1 204300 204300 
१०१ | ०१ | USG Machine 1 1000000 1000000 
902 | Vaccine carriers 2 1480 2960 
903 | Vertical BPapparatus 4 3678 14712 
908 | Waiting Chairs (II seater) , Stainless steel 30 7000 210000 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयुष-२०१९/प्र.क्र.१३८/१९/आयु-२ 


अ. क्र. | यंत्रसामुग्रीचे नांव ee as us एकूण किंमत 
नग संख्या | किंमत 
१०५ | R.O.Plant INCLUDING PIPELINE 2 1395000 2790000 
90& | Washing machine 1 212500 212500 
१०७ | Water Bed 4 5000 20000 
१०८. | Water cooler 5 41900 209500 
908 | Weighing Machine 20 2050 41000 
११० | 90 | Solar highmast light 4 299000 1196000 
(0११२ ११ | XRAY VIEW BOX 2 13100 26200 
११२ 1. गित with 1 174399 174399 
११३ न Boiler (Capacity 25 kg with 1 174399 174399 
21022597 
एकूण रक्कम रुपये २,१०,२२,५९७/- (रुपये दोन कोटी दहा लाख बावीस हजार पाचशे सत्याण्णव 
फक्‍त) 


अटी:- 

१. सदर प्रशासकीय मान्यता जिल्हा नियोजन समिती, नागपूर यांच्यामार्फत जिल्हा वार्षिक 
योजनांतर्गत सदर संस्थेस मंजूर असलेल्या अनुदानातून प्रदान करण्यात यावी. 

२. सदर यंत्रसामुग्री हाताळणीसाठी नव्याने पदनिर्मितीची आवश्‍यकता नाही, याबाबत 
संचाळनालयाने व संबंधित आधिष्ठाता यांनी खातरजमा करावी. 

३. सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया औषधे, तद्अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि. मार्फत 
करण्याबाबत शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६/०७/२०१७ नुसार रुपये ३.०० लाखाचे वरील 
यंत्रसामुग्रीची खरेदी करण्यांत यावी. तसेच शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन 
खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची नियमपुस्तिका याबाबत उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग 
निर्गमित झासन निर्णय क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग ॥/उद्योग-४, दिनांक 
०१/१२/२०१६ मधील मार्गदर्शक तत्वांनुसार तीन लाखाचे आतील यंत्रसामुग्री संबंधीत 
संस्थास्तरावर करण्यात यावी. 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयुष-२०१९/प्र.क्र.१३८/१९/आयु-२ 


४. सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री संचाळक, आयुष संचालनालय तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 

५. प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत संचालक, 
आयुष संचालनालय यांनी खात्री करावी. 

६. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 

७. सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 

२. या प्रयोजनासाठी उपरोक्‍त तक्त्यात नमूद केल्यानुसार येणारा यंत्रनिहाय खर्च सदर संस्थेस 


सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत मंजूर असलेल्या अनुदानातून 


भागविण्यात यावा व त्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर 
मागणी क्र. ओ-६३ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषम चिकित्सा 
(५५) - जिल्हा योजना-नागपूर 
(५५) (09) - रुग्णालयासाठी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करणे (कार्यक्रम) 
(४२१० १५११) 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 


३. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उप विभाग दोन (वित्त विभाग शासन 


निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग २, दिनांक १७/०४/२०१५ व शासन 


निर्णय,वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्र.एडीआर-२०१६/प्र.क्र.9२/१६/आयु-२, दिनांक ३० 


ऑक्टोबर, २०१७ अन्वये सुधारीत) मधील अ.क्र.३, नियम क्र.७ (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास 


असलेल्या अधिकारास अनुसरुन सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयुष-२०१९/प्र.क्र.१३८/१९/आयु-२ 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९१२१११२०९४७७९१३ 


असा आहे. हा आदेठा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ashvini Arvind Moon 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


e e 
A S h V | n | ou=WSSD, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2799daf590db9c1313739c735ee1a1507d6 
5ff767935a37efc0ea83014F7080: 
serialNumber=! b80e03b84ee853744d97398ce98d 


A vl n d M OO Nn 1057129 Sense eras 3407b3b 


(अश्विनी मुन) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

महाळेखापाल-२, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर. 

महाळलेखापाल-२, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर. 

व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि.मुंबई. 
जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर. 
संचाळक, आयुष संचालनालय, मुंबई. 

अधिष्ठाता, शासकीय आयुर्वेद रुग्णालय, नागपूर. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

निवड नस्ती (आयु-२). 


१ 


AD 


AN 


oC 


o~ 


4 


mn 


9 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
८) 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


